श्री दिपक शिंदे,सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य 
कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचा दि. ०३.०२.२०२० ते 
१२.०२.२०२० या कालावधीतील बर्लिन, जर्मनी व 
पॅरीस, फ्रान्स येथील अभ्यास dear उपस्थित 
राहण्याकरीता परदेश दौरा. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं०१२० /प्र.क्र.१२/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जानेवारी, २०२० 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. परदौ१४१४/प्रक्र ४६/११ दि.२९.१२.२०१४ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. परदौ१४१५/प्रक्र ७७/११ दि.२४.०८.२०१५ 
३) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांचे पत्र क्र.मराकृपमं/निर्यात/ फ्रूलॉ/ 
१२७/२०२० दि.२१/११/२०१९. 


प्रस्तावना :- 
फ्रूट लॉजिस्टीका हे प्रदर्शन दि. ५ ते ७ फेब्रुवारी, २०२० दरम्यान बलिन, जर्मनी येथे नियोजित 


केली आहे. ताजी फळे व भाजीपाल्याचे जगातील सर्वात मोठे प्रदर्शन असून येथे जगभरातून ९० देशांचे 
सुमारे 3000-3200 स्टॉल्स व १३५ देशांतून ७५,००० ते ७८,००० आयातदार /व्यावसायिक भेटी देत 
असतात. या प्रदर्शनामध्ये निर्यात विषयक ताजी फळे, भाजीपाला, उत्पादनांचे तंत्रज्ञान, माहिती 
तंत्रज्ञान, मशिनरी व प्रक्रिया तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास, पॅकिंग व पॅकेजिंग, वाहतूक, पुरवठा 
साखळी इ बाबींच्यासंदर्भात स्टॉल्स उपलब्ध असतात. तसेच सदर प्रदर्शनानंतर पॅरीस, फ्रॉन्स येथे 
ताजी फळे व भाजीपाल्याकरिता युरोपमधील सर्वात मोठे SN होलसेल मार्केट आहे. महाराष्ट्र राज्य 
कृषि पणन मंडळ हे राज्यात उत्पादित होणाऱ्या विविध फळे व भाजीपाल्याच्या निर्यातवृद्धीच्या 
अनुषंगाने काम करीत असून त्यामध्ये होतकऱ्यांना निर्यातक्षम मालाचे उत्पादन, सुगी पश्चात तंत्रज्ञान, 
निर्यातीसाठी आवऱ्यक त्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांची उभारणी करणे, निर्यात प्रशिक्षणांचे 
आयोजन करणे इ. कामकाज करीत आहे. राज्यातून जास्तीत जास्त शेतमाल निर्यात होण्याच्या 
अनुषंगाने कृषि पणन मंडळाचे अधिकारी यांना माहिती होणे, निर्यातक्षम मालाचा व्यापार वृद्धींगत करणे 
तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारणी करण्याच्यादृष्टीने माहिती मिळविणे याकरिता 
दि.०५ ते ०७ फेब्रुवारी,२०२० या कालावधीत फ्रूट लॉजिस्टीका, बलिन, जर्मनी या आंतरराष्ट्रीय 
प्रदर्शनास भेट देण्याकरिता व दि.०९ ते १२ फेब्रुवारी, २०२०या कालावधीत पॅरीस, फ्रान्समधील रूंगीस 
इंटरनॅशनल मार्केट येथील अभ्यास दौर्‍याकरीता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ,पुणे यांचेकडून श्री 
दिपक शिंदे, सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांना दि.०३ ते १२ फेब्रुवारी, २०२० 
या कालावधीत अभ्यास दौऱ्यासाठी पाठविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं०१२०/प्र.क्र.१२/२१-स 


शासन निर्णय: 

श्री दिपक शिंदे, सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांना ०५ ते ०७ 
फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत we लॉजिस्टीका, बलिन, जर्मनी या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनास भेट 
देण्याकरिता व दि.०९ ते १२ फेब्रुवारी, २०२०या कालावधीत पॅरीस, फ्रान्समधील रूंगीस इंटरनॅशनल 
मार्केट येथील अभ्यास दौर्‍्याकरीता शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर दौर्‍्याचा सर्व खर्च महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येणार 
आहे. या व्यतिरिक्त खर्चाचा भार शासनावर येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


3. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या आणि शिफारस समितीच्या प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर चर्चासत्राबाबतचा Wear दौरा पुर्ण झाल्यानंतर संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विदेश 


दौर्‍्यासंबंधीचा विस्तृत अहवाल संबंधीत प्रशासकीय विभागास तसेच सामान्य प्रशासन विभागास सादर 
करावा. तसेच संबंधीत अधिकाऱ्यांनी अभ्यास दौऱ्यात प्राप्त केलेल्या ज्ञानाचा/कौडाल्याचा उपयोग अन्य 
अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करावा. 


षु. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग अनौ.सं.क्र.०९/२०२०/का.११,दि.१७ 
जानेवारी,२०२० अन्वये त्यांनी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२९१४५२१९३५०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Jayant Baliram 
Bhoir 


(जयंत भोईर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (पणन),यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री (पणन), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
४. अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

५. अ.मु.स., वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं०१२०/प्र.क्र.१२/२१-स 


७. उप सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
१०. श्री दिपक शिंदे, सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


